नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील वाहनांचा आढावा. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आढावा-६३२३/२६/प्र.क्र.४७/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :३१ जुले, २०२४. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन -१०००/प्र.क्र.६५/२००१/विनियम, दि.१०.०९.२००१. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन -२०१५/प्र.क्र.३०/२०१५/विनियम, दि.०८.०७.२०१५. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन -२०१७/प्र.क्र.१५/१७/विनियम, दि.२८.०७.२०२०. 

संचालक, नगर रचना, पुणे यांच्या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.वाहन आढावा/प्रशा-२/८, 
दि.०२.०१.२०२३, जा.क्र.वाहन आढावा/प्रशा-२/६४०, दि.०९.०२.२०२३ व ULM AIH वाहन 
आढावा/प्रशा-२/५७२८, दि.२५.१०.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाने संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१०.०९.२००१ अन्वये वाहन अधिनस्त असलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या पदांच्या जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन वाहनांचा व वाहन प्रवर्गाचा आढावा घेण्याबाबत 
सूचना दिल्या आहेत. त्यानुषंगाने विभागासाठी अनुज्ञेय असलेल्या वाहनांचा आढावा घेण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीपुढे आढाव्यासाठी प्रस्ताव 
सादर करण्यात आला असता सदर समितीने एकूण १३ वाहनांची अनुज्ञेयता मंजूर केली आहे. याबाबत 
पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सर्व पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
या बाबी विचारात घेऊन राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने, नगर रचना 
व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्त्यात नमूद संचालक, नगर रचना-१, सह 
संचालक, नगर रचना-७ व उप संचालक, नगर रचना-५ SA एकूण १३ पदांना वाहने अनुज्ञेय करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कार्यालय पदनाम 

(cn ? 2 
eal . | संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे संचालक, नगर रचना 

२. | सहसंचालक, नगर रचना, संगणकोकृत नियोजन कक्ष, पुणे । सह संचालक, नगर रचना 
३. | सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे सह संचालक, नगर रचना 
| ४. | सह संचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती सह संचालक, नगर रचना 
५. । सह संचालक, नगर रचना, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, | सह संचालक, नगर रचना 

छत्रपती संभाजीनगर 
६. | सह संचालक, नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक सह संचालक, नगर रचना 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-६३२३/२६/प्र.क्र.४७/नवि-२७ 


अ.क्र कार्यालय पदनाम 

zs ? 3 

| ७. | . । सह संचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई सह संचालक, नगर रचना 
. | सह संचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर सह संचालक, नगर रचना 

९. । उपसंचालक, नगर रचना, नागरी संशोधन घटक, पुणे उप संचालक, नगर रचना 

| 90. | ०. | उपसंचालक, नगर रचना, मुख्य कार्यालय, पुणे उप संचालक, नगर रचना 

हित १. | उप संचालक, नगर रचना, बृहन्मुंबई उप संचालक, नगर रचना 

१२. | उप संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, डहाणू उप संचालक, नगर रचना 

१३. | उप संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, छत्रपती | उप संचालक, नगर रचना 

संभाजीनगर 


०२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २००/व्यय-३, दि.०४.०४.२०२४ 
तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २१३/२०२४/विनिमय, दि.०३.०७.२०२४ अन्वये वित्त विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७३११३०१३३२६२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUBRAO NARAYAN 
SHINDE 
(सुबराव शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३ मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

री मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

प्‌. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य. 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१४. अपर मुख्य सचिव (व्यय) तथा अध्यक्ष राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, वित्त विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-६३२३/२६/प्र.क्र.४७/नवि-२७ 


१५. 
१६. 


१७. 
पेट 
१९.. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (प्रशासकीय सुधारणा व र. व HT), सामान्य प्रशासन विभाग तथा सदस्य 
राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
सह संचालक, नगर रचना(सवी 

उप संचालक, नगर रचना(सवी 

सहायक संचालक, नगर रचना्र(सवी 

नगर रचनाकार(सवी 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

निवडनस्ती / नवि-२७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


